संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखाळील अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२१/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १२ मार्च, २०२१ 
संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२०/प्र.क्र.४६/प्रशासन-१ 
दि. ०८ सप्टेंबर, २०२० 
२) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे दि. २२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२० ते २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली 
होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून 


दिनांक 09 मार्च, २०२१ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी | रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापनेवरील पदे 

Gasp, उपवने व उद्याने, १८ ४० 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


३. या बाबीवरील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील पदांच्या 
वेतनाचा खर्च हा -२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन-०२-पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन -११२-सार्वजनिक 
उद्याने (१) अधीक्षक, उपवने व उद्याने (२४०६०८०१)० या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२१/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१२१६५०१६८२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(विक्रम ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३.महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 
६.वित्त विभाग (आ.पु.क.)मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
८. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 
१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन१-, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


